सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १३ ] 


शनिवार , दिनांक ४ मार्च २०१७ : फाल्गुन १३ , शके १९३८ [किंमत ० . ०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


प्रारुप प्रादेशिक योजनेसंबधी खालील नमूद बाबीं जनतेच्या विक्री 
करिता मंडळाच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत , उचित दरात उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल . 


अध्यक्ष , प्रादेशिक नियोजन मंडळ , यांजकडून 

हिंगोली प्रदेशाची प्रारुप प्रादेशिक योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे 

कलम १६ (१ ) अन्वये 


अ ) प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा . 


ब ) अहवाल ज्यामध्ये प्रारुप प्रादेशिक योजनेतील विद्यमान वापर व प्रस्तावित 
वापर विषयक प्रस्तावांचा समावेश आहे. 


प्रारुप प्रादेशिक योजनेसंबंधी कोणाच्या काही सुचना किंवा हरकती 
असतील तर त्यांनी ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्यापासून ४ ( चार ) महिन्याच्या मुदतीत प्रादेशिक नियोजन मंडळाकडे 
कारण मिमांसेसह लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . सदर सुचना व हरकतींचा 
प्रादेशिक नियोजन समिती योग्य तो विचार करुन व सुनावणी देऊन 
त्यावरील अहवाल प्रादेशिक नियोजन मंडळामार्फत शासनास सादर करेल . 


सूचना 
जा .क्र . प्रा . यो .हिंगोली / कलम -१६/ प्रसिध्दीकरण / ससंनर-हिं / ११९ : 
क्र .प्रायो हिंगोली/ कलम-१६/ प्रसिध्दीकरण/ सुचना/ ११९/ दि . ०३-०३- २०१७ .. 
हिंगोली प्रदेशाची प्रारुप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेली असून 
त्यांस हिंगोली प्रादेशिक नियोजन मंडळाने दि . ३ मार्च, २०१७ रोजीच्या 
मंडळाच्या सभेत ठराव क्रमांक २ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली असून , 
आता सदर प्रादेशिक योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ च्या कलम १६ (१ ) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे . 

प्रारुप प्रादेशिक योजनेच्या प्रती जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील 
कार्यालयात ( कार्यालयीन कामाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत ) उपलब्ध 
आहेत . 
१ ) जिल्हाधिकारी , हिंगोली . 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, हिंगोली . 
३ ) हिंगोली प्रादेशिक नियोजन मंडळ , ( पत्ता :- सहायक संचालक , नगर 
रचना , हिंगोली मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , दुसरा मजला , कक्ष क्र . ३/ 
४ , हिंगोली ) 


सु . ल . कमठाणे , 

सचिव , 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ , हिंगोली . 

तथा 
सहायक संचालक , नगर रचना, 

हिंगोली. 


अनिल भंडारी 
अध्यक्ष , प्रादेशिक नियोजन 
मंडळ , हिंगोली . 

तथा 
जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली. 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ मार्च २०१७ : फाल्गुन १३ , शके १९३८ 

भाग १ - अ असाधारण 
BY THE Chairman Regional Planning, Board 

Following particulars about Draft Regional 
Hingoli 

Plan will be available for sale to the public at a 
DRAFT REGIONAL PLAN OF HINGOLI reasonable price at the Board office . 
REGION 

(a ) Proposed Land Use Plan . 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 Under Section 16 ( 1 ) of 

(b ) Draft Regional Plan Report including Existing 

Land use and Proposals Land use. 
NOTICE 

Any objections or suggestions stating reasons 
No . R. P. Hingoli/ Section-16/ Publication/ Notice / 

with respect to the Draft Regional Plan may be sent 
119 /03-03- 2017 - The Draft Regional Plan of 

in writing to the Board with grounds before the 
Hingoli Region has been prepared and it has been 

Expiry of 4 (Four ) Months from the date of 
decided in the Regional Planning Board meeting publication of this notice in Maharashtra 
held on 03 .03 .2017 vide Resolution No. 2 to publish Government Gazette which will be considered by 
the said plan under Section 16 ( 1 ) of theMaharashtra the Regional Planning Committee and giving 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 

hearing to the Applicant intends to be heard with 

such objections or suggestions by the Regional 
Copies of the Draft Regional Plan are available 

Planning Committee before it submit its report to 
for inspection of the public in the following offices 

the Governmentthrough Regional Planning Board , 
during office hours. 
(1) Collector, Hingoli. 

S . L . Kamthane, Anil Bhandari, 
(2 ) Chief Executive Officer, Zilla parishad Hingoli. Member Secretary President, Regional Planning 

Regional Planning Board Board Hingoli. 
( 3) Hingoli Regional Planning Board , ( Address : 

Hingoli. 

and 
Assistant Director of Town Planning , Hingoli , 

and 

Collector, Hingoli. 
Central Administrative Building, Room No . 3 & 4 , Assistant Directer of 
Hingoli ) 

Town Planning, Hingoli . 


जिल्हाधिकारी , जालना यांचेकडून 

शुध्दिपत्रक 
जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणुक २०१७ चे अनुषंगाने 
जिल्हा परिषद निवडणुक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणामध्ये 
अंतिम निवडून आलेल्या उमेदवारांची नांवे व पत्ता महाराष्ट्र शासन असाधारण 


राजपत्रात दिनांक २८ / ०२/ २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे . 
सदर असाधारण राजपत्रातील पान क्रमांक ७९ वरील पंचायत समिती 
निर्वाचक गण क्रमांक ९१ - पिंपरखेड बु. मधील निवडून आलेले सदस्याचे 
नांव उदावंत भागवत बबनराव ऐवजी रक्ताटे भागवत बबनराव असे 
वाचण्यात यावे . 


कायमचा पत्ता 


पंचायत समिती 
निवार्चक गण 

क्रमांक 


पंचायत समिती 
निर्वाचक गणाचे 


निवडून आलेल्या 
सदस्याचे नाव 


नाव 


पिंपरखेड बु . 


उदावंत भागवत बबनराव 


मु . पो . पिंपरखेड , ता . घनसावंगी, जि . जालना 


उक्त निवडुन आलेल्या सदस्याचे नावाऐवजी खालीलप्रमाणे नाव वाचण्यात यावे . 


पिंपरखेड बु . 


रक्ताटे भागवत बबनराव 


मु . पो . पिंपरखेड , ता . घनसावंगी , जि . जालना 


ठिकाण : जालना 
दिनांक : ०४.०३.२०१७ 


शिवाजी जोंधळे , 
जिल्हाधिकारी , जालना . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


